नगरोत्थान महाभियानांतर्गत रोहा 
शहराच्या मलनिः:स्सारण प्रकल्पास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 


नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- नगरो-२०२४/प्र.क्र.१७५/नवि-३३ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- १५ मार्च, २०२४ 
संदर्भ 


१. नगर विकास विभाग शासन निर्णय क्र: नगरो-२०१५/प्र.क्र.६४/नवि-३३, 
दिनांक २७ मे, २०१६. 

२. नगर विकास विभाग शासन निर्णय क्र: नगरो-२०१६/प्र.क्र.३२८/नवि-३३, 
दिनांक ०४ ऑक्टोबर, २०१६. 

३. नगर विकास विभाग शासन निर्णय क्र: संकिर्ण-२०१७/प्र.क्र.२३९/नवि-३३, 
दिनांक ११ मे, २०१७ व दिनांक ०७ फेब्रुवारी, २०१८. 

४. शासन निर्णय, नगर विकास विभाग क्र: नगरो २०२३/प्र.क्र.३८९/नवि-३३, 
दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०२४. 

५. नगर विकास विभाग शासन निर्णय क्र: अमृत-२०२४/प्र.क्र.२०२/नवि-३३, 
दिनांक १३ मार्च, २०२४. 

६. मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, ठाणे यांचे पत्र क्र: म.जी.प्रा./मु.अ./ठाणे/तांशा- 
०२/२२७, दिनांक २५ जानेवारी, २०२४. 

७. नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय यांचे पत्र क्र.नपप्रस/नगरोत्थान/रोहा नप भु.ग.प्रस्ताव/प्र.क्र. 
/२०२४/का.७/११६५, दिनांक २१ फेब्रुवारी, २०२४. 

८. नगरोत्थान महाभियानांतर्गत राज्यस्तरीय प्रकल्प मान्यता समितीच्या दिनांक २३ फेब्रुवारी, 
२०२४ रोजी झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त. 

प्रस्तावना:- 


राज्यातील नागरी भागात मुलभूत पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी व त्यांचा दर्जा वाढविण्या करिता 
संदर्भाधीन क्रमांक ५ येथील शासन निर्णयाच्या तरतूदीन्वये नगरोत्थान महाभियान राबविण्यात येत आहे. 


०२. नगरोत्थान अभियानांतर्गत रोहा नगरपरिषदेचा मलनि:स्सारण प्रकल्प नगरपरिषद प्रशासन 
संचालनालयामार्फत संदर्भाधीन क्र. ७ च्या पत्रान्वये राज्यस्तरीय प्रकल्प मान्यता समितीकडे सादर 
करण्यात आला होता. या प्रकल्पास मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, ठाणे विभाग यांनी तांत्रिक 
मान्यता दिलेली आहे. त्यानुषंगाने राज्यस्तरीय प्रकल्प मान्यता समितीने दिनांक २३ फेब्रुवारी, २०२४ रोजी 
झालेल्या बैठकीमध्ये केलेल्या शिफारसीनुसार सदर प्रकल्पास प्रशासकीय मंजूरी देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


झासन निर्णय क्रमांकः नगरो-२०२४/प्र.क्र.१७५/नवि-३३ 


शासन निर्णय:- 
नगरोत्थान महाभियानांतर्गत सादर करण्यात आलेल्या रोहा नगरपरिषदेच्या मलनि:स्सारण 
प्रकल्पास संदर्भाधीन शासन निर्णयातील अटी व तरतूदीच्या व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने संदर्भाधीन 
क्र. ६ येथील दिनांक २५ जानेवारी, २०२४ रोजीच्या पत्रान्वये दिलेल्या तांत्रिक मान्यतेच्या अधीन राहून 
खालील विवरणपत्रात नमूद केल्यानुसार या शासन निर्णयाद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे. या प्रकल्पातील 
उपांगे व त्यांचे किंमतीचे विवरण पुढीलप्रमाणे :- 


S.N. Sub Work Amount in Rs 
1 | Working Survey and Trial Bore 416275 
2 | Conveyance of Waste Water ( Branch Sewer) 

a) Branch Sewers For District No. 1 & 2 148696392 
b) Branch Sewers For District No. 3 43123666 
3__| Design and Construction of Pumping Stations 
a) Receiving Chamber @ Pumping Station No. | 584359 
b) Pumping Station No. 1 (@ STP site ) 5.0 MLD 4208276 
c) Receiving Chamber @ Pumping Station No. 2 600117 
d) Pumping Station No. 2 (1.0 MLD) 2887492 
4 | Electrical & Mechanical Works 
a) Pumping Machinery at Pumping Station No. 1 5270364 
b) Pumping Machinery at Pumping Station No. 2 ( @ STP Plot ) 3404275 
5 | Construction of Rising Mains 
a) Rising main 350 mm dai. D.I. K9 Class Pipe. (PS-1 To STP ) 442723 
b) Rising main 300 mm dai. D.I. K9 Class Pipe. (PS-2 TO STP) 1350239 
Wie al] Sewage Treatment Plant 
a) Sewage Treatment Plant 5.0 MLD 91481500 
Pile Foundation for Sewage Treatment Plant 24841087 
7 | Retaining Wall 14944859 
| 8 | Solar system (215 kwp) 8331473 
| 9 | Miscellaneous Work 30480000 
Total 381063097 
18% GST 68591357 
PWD Item Royalty Charges 475000 
Utility Shifting 4536549 
MSEDCL Charges and Various Permission 15000000 
1 % TS Charges 3810631 
PMC Charges 8143000 
Gross Total 481619634 
Say Rs. 48.16 Cr. 
कार्यादेश 
प्रकल्प पूर्ण करण्याचा कालावधी | दिनांका पासून 
१८ महिने 
०२. रोहा नगरपरिषदेच्या मलनि:स्सारण प्रकल्पाचा वित्तीय आकृतिबंध पुढीलप्रमाणे राहील :- 
राज्य नागजी Rao स्वराज्य 
ता डा का या नज ची ज्य शासनामार्फत a a ie क स्वराज 
अ.क्र. स्वराज्या HID AT ; मंजूर — अनुज्ञेय अनुदान (प्रकल्प संस्थेचा सहभाग (प्रकल्प 
ज्य संस्थेचे नाव | मंजूर किंमत ede Sencar 
किंमतीच्या ९५%) किंमतीच्या ०५%) 
ra २ ३ 8 4 
Eo रोहा रु. ४८.१६ रु. ४५.७५ रु. २.४१ 
नगरपरिषद कोटी कोटी कोटी 


पृष्ठछपैकी२ 


झासन निर्णय क्रमांकः नगरो-२०२४/प्र.क्र.१७५/नवि-३३ 


०३. संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील शासन निर्णयानुसार रोहा नगरपरिषदेच्या मलनि:स्सारण प्रकल्पास 
खालील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे:- 
अ) प्रकल्प कार्यान्वयन यंत्रणा :- 

१. सदर प्रकल्पाचे कार्यान्वयन रोहा नगरपरिषदेमार्फत करण्यात यावे. 

२. सदर प्रकल्पास मान्यता देताना राज्यस्तरीय प्रकल्प मान्यता समितीने विहित केलेल्या सर्व 
अटींची पूर्तता करणे कार्यान्वयन यंत्रणेवर बंधनकारक राहील. 

३. सदर प्रकल्पासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार शुल्क (PMC Charges) प्रकल्प किंमतीमध्ये 
समाविष्ट आहे. प्रकल्पाच्या प्रथम हप्त्याचा निधी वितरित केल्यानंतर त्यामधून महाराष्ट्र 
जीवन प्राधिकरणाचे तांत्रिक मान्यता शुल्क अदा करावे व प्रकल्पाच्या प्रगतीनुसार प्रकल्प 
व्यवस्थापन सल्लागार शुल्क अदा करणे नगरपरिषदेवर बंधनकारक राहील. त्याबाबत 
MAID ठराव नगरपरिषदेने करावा. 

४. या अभियानाच्या संदर्भाधीन क्रमांक ४ मधील शासन निर्णयातील कार्यपद्धतीचे पालन करावे. 

ब) सुधारणांची पूर्तता :- नगरोत्थान महाभियानाच्या संदर्भाधीन क्र. ५ च्या शासन निर्णयानुसार नागरी 
स्थानिक स्वराज्य संस्थांना खालीलप्रमाणे सुधारणा राबविणे आवश्‍यक राहिल 


भः 


विभागाने विकसित केलेल्या महायुलबी प्रणालीचा अंगीकार करुन अथवा सदर प्रणालीशी 
नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सध्या वापरात असलेल्या संगणकीय प्रणालीचे 
एकात्मिकिकरण (Integration) करुन त्यांच्या कामकाजाचे पूर्ण संगणकीकरण करणे 
अनिवार्य राहील. यात प्रामुख्याने ई-गव्हर्नन्स, लेखा, जन्म-मृत्यु नोंद सुधारण्याची १०० % 
अंमलबजावणी करणे इ. बाबी बंधनकारक राहतील 


. उचित वापरकर्ता शुल्क लागू करुन किमान एकूण मागणीच्या ८० % वसुली करणे. 


३. नागरी क्षेत्रातील गरिबांसाठी अर्थसंकल्पात विवक्षित निधीची तरतूद करणे. 


4 


रोहा नगरपरिषदेने त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील घन व ओल्या कचऱ्याचे व्यवस्थापन 
उचितरित्या करणे बंधनकारक राहील 
रोहा नगरपरिषदेने कार्यक्षेत्रातील सर्व इमारतीसाठी पर्जन्य जल पुनर्भरण करावे 


क) निधी वितरणाची कार्यपद्धती:- 


१. नगरोत्थान महाभियानामधीळ प्रकल्पांसाठी प्रशासकीय मान्यता दिल्यानंतर संबंधित 


नागरी स्वराज्य संस्थेने विहित कार्यपध्दतीनुसार निविदा प्रक्रिया राबवून कार्यादेश 
निर्गमित करुन शासनाकडे प्रथम हप्त्याच्या निधी मागणीचा प्रस्ताव सादर केल्यानंतर 
सदर प्रकल्पासाठी पहिल्या हप्त्याचा निधी वितरीत करण्यात येईल. 


. सदर रोहा मलनि:स्सारण प्रकल्पातील शासन हिऱ्याची रक्‍कम अनुदान स्वरुपात एकूण 


तीन हप्त्यात वितरीत करण्यात येईल, सदर रक्‍कम व रोहा नगरपरिषदेच्या स्वहिऱ्याची 
रक्‍कम शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार विहित केलेल्या बँकामध्ये स्वतंत्र खाते उघडून 
ठेवणे अनिवार्य राहील. 


., सदर प्रकल्पासाठी स्वहिऱ्याचा निधी उभारताना रोहा नगरपरिषदेने त्यांना राज्य 


शासनाकडून प्राप्त झाळेल्या १४ व्या वित्त आयोग (मुलभूत व कार्यात्मक) अनुदानाशी 
तसेच प्राप्त होणाऱ्या १५ व्या वित्त आयोगाच्या अनुदानाशी सांगड (Convergence) घालणे 


पृष्ठछपैकी३ 


झासन निर्णय क्रमांकः नगरो-२०२४/प्र.क्र.१७५/नवि-३३ 


आवरऱ्यक राहील. यासाठी त्यांनी यामधून मिळणारा निधी चिन्हांकीत करुन ठेवणे 
त्यांच्यावर बंधनकारक राहील. 


, शासनाने वितरीत केलेल्या हप्त्याची रक्‍कम व त्या प्रमाणात रोहा नगरपरिषदेच्या 


हिऱ्याची रक्‍कम अश्या एकूण रकमेच्या ७५ % खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र रोहा 
नगरपरिषदेने नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयामार्फत शासनास सादर केल्यानंतर 
पुढील हप्त्याच्या निधी वितरीत करण्यात येईल. 


. रोहा नगरपरिषदेने दुसऱ्या व तिसऱ्या हप्त्याचा निधी मागणी प्रस्ताव नगरपरिषद प्रशासन 


संचालनालयामार्फत शासनास सादर करावा. नगरपरिषद प्रशासन संचाळनाळयाने सदर 
प्रस्तावाची छाननी करुन उचित अभिप्रायांसह शासनास प्रस्ताव द्यावा. 


. सदर प्रकल्पासाठी राज्यशासनाने रोहा नगरपरिषदेस राज्यशासनाचा हिस्सा मंजूर 


केल्यानंतर त्यामधून खर्च करताना प्रत्येक टप्प्यावर प्रत्येक देयकामध्ये राज्यशासनाच्या 
हिऱऱ्यामधून जेवढी रक्‍कम प्रदान होणार असेल त्याप्रमाणात रोहा नगरपरिषदेने 
स्वहिऱऱ्याची रक्‍कम प्रदान करावी. यामुळे या योजनेत रोहा नगरपरिषदेचा हिस्सा एकाच 
वेळी भरण्याची वेळ येणार नाही. 


. सदर प्रकल्पासाठी राज्य शासनाने मंजूर केलेला निधी फक्त त्याच प्रकल्पासाठी वापरता 


येईल व तो अन्य कोणत्याही कामासाठी वळवता किंवा वापरता येणार नाही. अशाप्रकारे 
मूळ निधी किंवा त्यावरील व्याज कायम स्वरुपी किंवा तात्पुरत्या स्वरुपात अन्यत्र वळविणे 
ही गंभीर स्वरुपाची आर्थिक अनियमितता मानली जाईल, त्यासाठी रोहा नगरपरिषद व 
संबंधित अधिकारी कारवाईस पात्र ठरतील. 


ड) निविदा प्रक्रिया, कार्यादेश व कार्यान्वयन :- 


गि, 


8. 


या अभियानांतर्गत मंजूर प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता दिल्यानंतर ७ दिवसाच्या 
कालावधीत निविदा काढणे व तीन महिन्याच्या कालावधीत कार्यादेश देणे व ९१ व्या 
दिवसापूर्वी कामाचा प्रत्यक्ष प्रारंभ करणे बंधनकारक राहील. या प्रकल्पासाठी कार्यान्वयन 
यंत्रणा रोहा नगरपरिषद आहे. त्यामुळे या कालमर्यादेचे पालन करण्याची संपूर्ण 
जबाबदारी मुख्याधिकारी, रोहा नगरपरिषद यांची राहील. 


. अमृत २.० अभियानांतर्गत पाणीपुरवठा व मलनि:स्सारण प्रकल्पांसाठी संदर्भाधीन दिनांक 


१३ मार्च, २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये आदर्श निविदा पुस्तिका (Model DTP) 
प्रसिध्द केळी असून त्यानुसार अथवा त्यात वेळोवेळी केल्या जाणाऱ्या सुधारणानुसार 
नगरोत्थान महाभियानांतर्गत देखील निविदा प्रक्रिया राबविणे नागरी स्थानिक स्वराज्य 
संस्थेस बंधनकारक राहील व अन्य प्रकारच्या प्रकल्पांसाठी शासनाच्या व केंद्रीय दक्षता 
आयोगाच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार निविदा प्रक्रिया राबविणे बंधनकारक राहील. 


. यानुसार कार्यवाही न झाल्यास संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेस अशा 


प्रकल्पासाठी मंजूर केलेला निधी त्यावरील व्याजासह शासनास परत करणे आवश्‍यक 
राहील. 

रोहा मलनि:स्सारण प्रकल्प पूर्ण करताना राज्य शासनाने संदर्भाधीन क्र. ५ येथील शासन 
निर्णयान्वये विहित केलेल्या कार्यपध्दतीचा अवलंब करणे बंधनकारक राहील. या 


पृष्ठछपैकी४ 


शासन निर्णय क्रमांकः नगरो-२०२४/प्र.क्र.१७५/नवि-३३ 


प्रकल्पातील रस्ते पाणीपुरवठा/मळनि:स्सारण ST कामांसाठी पुन्हा खोदावे लागणार 
नाहीत sar पध्दतीने या रस्त्यांच्या कामांचे नियोजन करण्यात यावे. तसेच, सदर 
प्रकल्पात नमूद कामे मागील ५ वर्षात इतर कुठल्याही योजनेमधून करण्यात आलेली 
नाहीत याची पुनश्च खातरजमा करण्याची जबाबदारी मुख्याधिकारी, रोहा नगरपरिषद 
यांची राहील. 

५. सदर प्रकल्पासाठी विहित केलेल्या कार्यमर्यादेत प्रकल्पाचे काम पूर्ण करणे संबंधित 
कार्यान्वयन यंत्रणेस बंधनकारक राहील. 

६. सदर प्रकल्पाच्या कामाचे कार्यादेश दिल्यानंतर प्रकल्पामध्ये समाविष्ट असलेल्या वस्तूंची 
खरेदी ही प्रकल्पाच्या आवश्‍यकतेनुसार प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराच्या मार्गदर्शनाने 
करावी. 

७. सदर प्रकल्पासाठी सुरुवातीला अनावश्यक स्वरुपात कोणत्याही प्रकारच्या वस्तूंची खरेदी 
करणे व त्यासाठी प्रकल्प निधीतून प्रदान करणे ही गंभीर स्वरुपाची वित्तिय अनियमितता 
समजण्यात येईल व त्यासाठी संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणा व प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार 
यंत्रणेस जबाबदार धरण्यात येईल. 

८. नगरोत्थान महाभियानांतर्गत मंजूर रोहा नगरपरिषदेचा अस्तित्वातील भुयारी गटार 
योजनेचे उपयोगिता प्रमाणपत्र व अंतिम बिल सादर करणे व शिल्लक राहिलेला निधी व 
त्यावरील जमा व्याजासह निधी मुख्याधिकारी, रोहा नगरपरिषद यांनी शासनास जमा 
करावा. 

९. सदर जुन्या योजनेबाबत संबंधित ठेकेदाराने रद्द केलेल्या प्रकल्पाच्या अनुषंगाने 
नगरपरिषद मार्फत करण्यात आलेली कार्यवाही कंत्राटदाराच्या संमतीने होत असल्याने 
या प्रकरणी संबंधित कंत्राटदार न्यायालयात दाद मागणार नाही याबाबतचे हमीपत्र 
संबंधित कंत्राटदाराकडून घेण्याची संपूर्ण जबाबदारी मुख्याधिकारी, रोहा नगरपरिषद 
यांची राहील या बाबींची पूर्तता करूनच कार्यारंभ आदेश द्यावेत. 

१०.रोहा नगरपरिषदच्या मलनिःस्सारण प्रकल्पासाठी आवश्‍यक जागा, प्रकल्प 
राबविण्यासाठी आव्यक इतर तांत्रिक बाबींची पूर्तता व प्रकल्पासाठी स्वहिऱ्यापोटी 
आवश्यक तरतूद याची पुनःश्च खातरजमा करूनच प्रकल्पाचे कार्यादेश निर्गमित 
करण्याची संपूर्ण जबाबदारी मुख्याधिकारी, रोहा नगरपरिषद यांची राहील. 

इ प्रकल्पांचे त्रयस्थ तांत्रिक परिक्षण :- 

« नगरोत्थान महाभियानातंर्गत मंजूर प्रकल्पांचे, अंमलबजावणीच्या विविध टप्प्यावर 
वेळोवेळी शासनाने विहीत केलेल्या यंत्रणेंपैकी एका यंत्रणेकडून “त्रयस्थ तांत्रिक परिक्षण” 
(थर्ड पार्टी टेक्नीकळ ऑडीट) संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने करुन घेणे 
बंधनकारक राहिल. तसेच प्रकल्पांतर्गत दुसरा हप्ता मंजूर करण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर 
करताना सदर “त्रयस्थ तांत्रिक परिक्षणाचे” गुणवत्तेबाबतचे प्रमाणपत्र सादर करणे 
आव्यक राहील. CAAA दुसऱ्या हप्त्याचा निधी वितरीत केला जाईल. 

फ) प्रकल्पासाठी आवश्‍यक स्वहिऱ्याचा निधी भरण्याकरिता कर्ज उभारणी :- 


पृष्ठछपैकी५ 


झासन निर्णय क्रमांकः नगरो-२०२४/प्र.क्र.१७५/नवि-३३ 


१. नगरोत्थान महाभियानातंर्गत” मंजूर प्रकल्पांसाठी संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य 
संस्थांना त्यांचा स्वहिऱ्याचा निधी उभारण्यासाठी “राष्ट्रीयकृत बँकांकडून” तसेच “मुंबई 
महानगर Weal विकास प्राधिकरण” (एमएमआरडीए), “महाराष्ट्र नागरी पायाभूत सुविधा 
विकास कंपनी मर्यादीत” (एमयुआयडीसीएल) व शासन मान्य वित्तिय संस्थांकडून कर्ज 
घेण्याची मुभा राहील. 

२. तथापि, वित्तिय संस्थांकडून कर्ज घेताना त्यासंदर्भात आव्यक त्या बाबींची पूर्तता 
केल्यानंतर प्रचलित नियमांच्या अधीन राहून कर्ज घेण्याबाबत शासनाची परवानगी 
घेण्यात येईल. तसेच झासनाच्या विहित प्रचलित नियमांच्या अधीन राहून आवश्‍यक 
कार्यवाही करणे बंधनकारक राहिल. 

ग) प्रकल्पाची देखभाल व दुरूस्ती :- 

१. नगरोत्थान महाभियानांतर्गत मंजूर प्रकल्पाच्या देखभाल व दुरुस्तीबाबत आवश्‍यक ते 
नियोजन संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणेमार्फत करण्यात यावे, जेणेकरुन सदर प्रकल्पांतून 
होणारी फलनिष्पत्ती ही शाश्वत राहील. 

२. सदर योजनेची देखभाल व दुरूस्ती करण्याची जबाबदारी संबंधित नागरी स्थानिक 
स्वराज्य संस्थेची राहील. योजनेच्या देखभाल व दुरूस्तीसाठी कोणताही निधी 
शासनाकडून प्राप्त होणार नाही. 

३. प्रकल्प शाश्वत होण्याच्या अनुषंगाने सदर प्रकल्पाच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालामध्ये नमूद 
केळेप्रमाणे मलनिःस्सारण कराची आकारणी करणेबाबत सर्वसाधारण सभेची मान्यता 
घेऊन त्याअनुषंगाने आवऱ्यक कार्यवाही करणे नगरपरिषदेवर बंधनकारक राहील. 

ह) इतर बंधनकारक अटी व शर्ती :- 

१. राज्य शासनामार्फत नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेसाठी प्रकल्प मंजूर झाल्यानंतर, मूळ 
प्रकल्प किंमतीमध्ये कोणत्याही कारणास्तव वाढ झाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी 
संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेची राहील. राज्य शासनामार्फत त्या करिता 
कोणतेही वाढीव अनुदान उपलब्ध केले जाणार नाही. 

२. संदर्भाधीन क्र. १ ते ५ या शासन निर्णयातील तरतूदी तसेच सर्व अटी व शा्तींची पूर्तता 
करणे संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणेवर बंधनकारक राहील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in संकेतस्थळावर उपलब्ध 

करण्यात आला असून, त्यांचा संगणक संकेतांक २०२४०३१५११२६५००५२५ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,  5॥१॥९५४1 या 

CHANDRAKANT scp 

ANDGE vs 

(श्रीकांत चं. आंडगे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा. मुख्यमंत्री, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठछपैकी६ 


शासन निर्णय क्रमांकः नगरो-२०२४/प्र.क्र.१७५/नवि-३३ 


२. मा.उप मुख्यमंत्री, मंत्रालय, मुंबई. 
३. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. प्रधान सचिव, पाणीपुरवठा विभाग, गो. ते. रुग्णालय, मुंबई. 
६. प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग (२), मंत्रालय, मुंबई. 
७. व्यवस्थापकीय संचालक, एम.यु.आय.डी.सी.एल,मुंबई. 
८. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 
९. आयुक्त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, नवी मुंबई. 
१०. विभागीय आयुक्त, ठाणे. 
११. जिल्हाधिकारी, ठाणे. 
१२. मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिक, ठाणे. 
१३. जिल्हा प्रशासन अधिकारी, ठाणे. 
१४. मुख्याधिकारी, रोहा नगरपरिषद, रोहा. 
१५. निवड नस्ती, नवि-३३. 


पृष्ठछपैकी७ 


